महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी 
स्थापन करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/राकावि-२ 
गोकूळदास कू ळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकूल ळ इमारत, १० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ११ जानेवारी, २०१९ 


वाचा - 
१ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/राकावि-२, 
दिनांक ०५.०५.२०१८. 
२) शासन शुध्दीपत्रक,सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/राकावि-२, 
दिनांक-१४.०५.२०१८. 
३) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/राकावि-२, 
दिनांक-१६.०८.२०१८. 
४ शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/राकावि-२, 
दिनांक-१२.१२.२०१८. 
प्रस्तावना - 
राज्य कामगार विमा योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन 
करण्याबाबतचा निर्णय मा.मंत्रीमंडळाने दिनांक २४.०४.२०१८ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात 
आला होता. राज्य कामगार विमा महामंडळाने स्थापन केलेल्या उप समितीच्या शिफारशीच्या 
अनुषंगाने सदर सोसायटीच्या नियामक मंडळाच्या (Governing Body) संरचनेमध्ये अंशत: सुधारणा 
करुन सदर सोसायटीच्या नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन यांची 
नेमणूक करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सदर झासन निर्णयान्वये संदर्भ क्रमांक-(३) अन्वये निर्गमित करण्यांत आलेला शासन निर्णय 
अधिक्रमित करण्यांत येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/राकावि-२ 


२. संदर्भ क्रमांक-(१) च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यांत आलेल्या महाराष्ट्र राज्य कामगार 
विमा योजना सोसायटीच्या नियामक मंडळाच्या संरचनेऐवजी सदर नियामक मंडळाची संरचना 
खालील प्रमाणे असेल - 


नियामक मंडळ (Governing Body) 


अध्यक्ष मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
उपाध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य, महाराष्ट्र शासन 
सदस्य अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन 
राज्य कामगार विमा महामंडळ प्रतिनिधी 

नियोक्ता प्रतिनिधी (३) 

कामगार प्रतिनिधी (३) 

प्रादेशिक संचालक, राज्य कामगार विमा महामंडळ, महाराष्ट्र 
राज्य वैद्यकीय अधिकारी, राज्य कामगार विमा महामंडळ, महाराष्ट्र 
मुख्य कार्यकारी | आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना 

अधिकारी तथा 
सदस्य सचिव 


सदर शासन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०११११४४१४४५६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Raghunath 


e 
Ravindra ८” 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


R a h (1 al a t h 2.5.4.20=9668226de60c3ccSb8ccd56833c07 
d32831e4140f3de291d1f40d510d295643f, 
serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e69f 

° 18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56a65 

G a h a | | 381, cn=Ravindra Raghunath Gadhari 

Date: 2019.01.11 16:22:24 +05'30' 
(र.र.गढरी) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/राकावि-२ 


४. मा.मंत्री, वित्त व नियोजन, वने यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

५. मा.मंत्री, कामगार यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.राज्यमंत्री, आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन. 

८. अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

१४.महासंचाळक, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदिप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नवी 
दिल्ली-११० ००२. 

१५.संचालक (वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 

१६.निवड नस्ती (राकावि-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


